प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा 
संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 

८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक सासंवि-२०१८/५५७/ प्र.क्र.४५/का.१६, 
दिनांक १०.०४.२०१८ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
इंगाझावैमवरुना/श्रीसाईबाबासंस्थान/यंसाख/१८-१९/५६५९/२०१८,दि. ०१.०६.२०१८. 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
इंगाझावैमवरुना/श्रीसाईबाबासंस्थान/यंसाख/१८-१९/५२८८/२०१८,दि. ०५.०६.२०१८. 

७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
इंगाझावैमरुना/श्रीसाईबाबासंस्थान/यंसाख/१८-१९/७७०७/२०१८, दि.१८.०७.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस शासन 


निर्णय,संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक १०.०४.२०१८ अन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात इंदिरा 


गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस श्री. साईबाबा संस्थान 


विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रुपये ३५,२८,००,०००/- (अक्षरी रुपये पस्तीस 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१ 


कोटी अठ्ठावीस लक्ष फक्त) इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याकरिता मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेली आहे. सदर अनुदानातून रुपये १०,२६,३३,०९२/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी सव्वीस लक्ष तेहतीस 


हजार ब्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास 


या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. डा नग । प्रत्येकी किंमत | एकूण किंमत प्रशासकीय 
क्र. (रुपये) (रुपये) मान्यतेची रक्‍कम 
| पेडीयाट्रिक अन्ड निओनेटल | 0G | २५,५४,७२० | १,५३,२८,३२० १,५३,२८,३२० 
व्हेॅन्टीलेटर 
मल्टीपरा मॉनिटर २० १,९६,००० ३९,२०,००० ३९,२०,००० 
सर्वो कंट्रोल रेडीयंट वार्मर qo १,८४,८०० 92,8¢,000 92,8¢,000 
ASST बायपॅप मशीन ०४ १,७९,००० ७,१६,००० ७,१६,००० 
षु पोर्टेबल सोनोग्राफी Aalst ०१ ४१,४४,००० ४१,४४,००० ४१,४४,००० 
६ | हायएन्ड आप्थाल्मीक ऑपरेटींग | ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० 
मायक्रोस्कोप विथ सी.सी.टीव्ही 
विथ आलू एक्सेसरीज 
७ | हॉस्पिटल लान्ड्री टर्न की सह | ०१ | ५,९९,०९,५७२| ५,९९,०९,५७२|  ५,९९,०९,५७२ 
(Turn Key Project) 
८ | अँडल्ट मेकॅनिकल व्हेटीलेटर | ०९ १३,००,००० |  १,१७,००,००० १,१७,००,००० 


एकूण 


१०,२६,३३,०९२ 


१०,२६,३३,०९२ 


अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक सासंवि-२०१८/ 


५५७/प्र.क्र.४५/का.१६, 


दिनांक 


१०.०४.२०१८ अन्वये श्री. 


साईबाबा संस्थान 


विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्याकडून HAMS करण्यात आलेल्या अनुदानातून प्रदान 


करण्यात येत आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाने दिनांक १०.०४.२०१८ च्या शासन 


निर्णयात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री नगसंख्येबाबत संस्थेस प्राप्त इनव्हाईसच्या 


किमतीनुसार उपलब्ध निधी विचारात घेऊन यंत्रसामुग्रीपरत्वे नग संख्येत बदल करण्यात 


आलेला आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 


असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१ 


१०. 


यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून 
राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अज्ञा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: आयसीएन-२०१८/प्र.क्र.२१०/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त THI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत मंजूर 


असलेल्या रुपये ३५,२८,००,०००/- (अक्षरी रुपये पस्तीस कोटी अठ्ठावीस लक्ष फक्त) इतक्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१७३०१४६६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
i U Nn ग Maharashtra, ou=Medical Education 
and Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da8 
3860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.09.27 10:38:43 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


